राज्यातील गोवंशीय WMAP उद्भवलेला विषाणूजन्य 
व सांसर्गिक लम्पी चर्म रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी सन 
२०२२-२३ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडील 
निधीमधून प्रति जिल्हा अतिरिक्‍त रू.१००.०० लक्ष निधी 
तातडीने उपलब्ध करुन देणे तसेच लसीकरणाचे मानधन 
रु. ५/- प्रति लसमात्रा प्रमाणे अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीआयएस - २०२२/प्र.क्र.१३८/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १. प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, २००९ 
२. शासन परिपत्रक, कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. डीआयएस - 
२०२२/ प्र. क्र. १३२/ पदुम -४, दि. १.०९.२०२२. 
३. कृषि, पश्रुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाची अधिसूचना दि.८.०९.२०२२. 
४. कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. डिआयएस- 
२०२२/ प्र. क्र. १३८/ पदुम-४, दि. १६.०९.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


दि.२७.०९.२०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील गोवंशीय पक्युधनामध्ये उद्भवलेला 
विषाणूजन्य व सांसर्गिक Seat चर्मरोग नियंत्रणात आणण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांबाबत 
मंत्रिमंडळास माहिती देण्यात आली. राज्यातील wea उद्भवलेला ol चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात 
आणणेस्तव तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांनी सन २०२२-२३ 
मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीमधून प्रति जिल्हा अतिरिक्‍त रु.१००.०० लक्ष निधी तातडीने उपलब्ध करुन 
द्यावा तसेच, लम्पी चर्मरोग नियंत्रणांतर्गत करण्यात येत असलेल्या प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी खाजगी सेवादाते, 
पशुवैद्यक महाविद्यालयातील विदयार्थी व इंटर्नस यांना लस टोचणीसाठी प्रति लसमात्रा रु. ३/- ऐवजी रु. ५/- प्रमाणे 
मानधन दि.०४.०८.२०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने 
दिलेल्या निर्देशानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
२. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे:- 


२.१ राज्यात Mealy पद्युधनामध्ये उद्भवलेल्या विषाणूजन्य व सांसर्गिक लम्पी चर्मरोगावर तात्काळ नियंत्रण 
आणण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडील सन २०२२-२३ मधील उपलब्ध निधीमधून लम्पी चर्मरोग नियंत्रणात 
आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक लसीकरण करणे व त्यासाठी आवश्‍यक साधनसामग्री, बाधित जनावरांवर केंद्र शासनाच्या 
विनिर्दिष्ट सूचनांनुसार औषधोपचार करणे, औषधी व साधनसामग्री खरेदी, लसीकरणासाठी सेवादात्यांना देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः डीआयएस - २०२२/प्र.क्र.१३८/पदुम-४ 


येणारे मानधन, मृत WMATA शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावणे, आवश्‍यक तेथे औषध फवारणी करणे व इतर 
अनुषंगीक बाबींवर खर्च करण्यासाठी यापूर्वी मंजूर केलेल्या प्रति जिल्हा रु. १००.०० लक्ष निधी व्यतिरिक्त प्रति जिल्हा 
अतिरिक्त रु.१००.०० लक्ष निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा. 


२.२ लम्पी चर्मरोगाच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी खाजगी सेवादाते, wader महाविद्यालयातील 
विदयार्थी व इंटर्नस यांना संदर्भिय क्र. ४ येथील शासन निर्णय दि. १६.०९.२०२२ मध्ये नमुद केल्यानुसार प्रति लस 
टोचणीसाठी देय मानधनात सुधारणा करण्यात येत असुन ते आता प्रति लसमात्रा रु. ३/- ऐवजी रु. ५/- 
दि. ०४.०८.२०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदरचा ara निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५२/१४८१/नि.वि., दि.०६.१०.२०२२ 
तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५८/२०२२/व्यय-८ दि.०७.१०.२०२२ अन्वये त्यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१०१६१३५०२२०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने 


Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 
. DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 


AND ADF DEPARTMENT, ICode=400 


5.4.20=690002a7555559bb015f315b03adb3305c59fe381e4dcdal4 


2. 

39d119129672733, 

pseudonym=B6831977DAFE9C4628 1F5207DB8DC23334F34E62, 
serialN 


INumber=5DBCE7AE3AC30FOESSC90CD14E851251037DC61F32 


DOIJODE nae =O! 
(डॉ. संजय वि. डोईजोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. _ सर्वविभागीय आयुक्त 
४. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 
६. सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन), महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, सेमिनर हिल्स, नागपूर 
qo. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 
११. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे. 
१२. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था औंध, पुणे. 
१३. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, 
१४. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीआयएस - २०२२/प्र.क्र.१३८/पदुम-४ 


१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई 

१७. महाळेखापाल,महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागुपर. 

१८. अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, पदुम-२ व पदुम-१६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


